सहायक पोलीस अधीक्षकांच्या ७२ व्या 
तुकडीतील बारा परिविक्षाधीन भारतीय 
पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची अधिसंख्य 
पदे निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आयपीएस - ०७२० /प्र.क्र.१३५/पोल-१, 
QU मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०७ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :- १) सम क्रमांक दि.२४.०८.२०२० रोजीचा शासन निर्णय. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
प्रशि २/परि.भापोसे ७२ RR. Batch - २०१९ /४३/२०२०/३२१, दि.०२.०२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

भारतीय पोलीस सेवेच्या ७२ व्या तुकडीतील तेरा परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना ते महाराष्ट्र राज्यात 
परिविक्षाधीन म्हणून रुजू झाल्यापासून म्हणजेच दि.२०.०७.२०२० ते दि.३०.०१.२०२१ (६ महिने १२ दिवस) 
पर्यंतच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यात प्रशिक्षण घेण्याकरिता, भारतीय पोलीस सेवेतील कनिष्ठ वेतन श्रेणीतील 
म्हणजेच पे मॅट्रिक्सच्या स्तर १० या वेतन श्रेणीतील “सहाय्यक पोलीस अधिक्षकांची” तेरा अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्यास, तसेच या तेरा परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे हजर 
झाल्यापासून ते फेज - ॥ चे प्रशिक्षणास जाईपर्यंतच्या कालावधीकरिता दि.२०.०७.२०२० ते दि.३०.०१.२०२१ 
पर्यंत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण कालावधीतील वेतन व भत्ते यासाठी एकूण 
रु.७६,२०,४४४/- (रुपये शहात्तर लाख, वीस हजार, चारशे चव्वेचाळीस wad) इतका खर्च मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यास दि. २४.०८.२०२० च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. आता, भारतीय पोलीस 
सेवेच्या ७२ व्या तुकडीतील तेरा परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांपैकी श्री. बनोथ ग्रुगेन्दर लाल यांची IAS Civil Service 
Exam -२०१९ मधुन भारतीय प्रशासकीय सेवा या पदाकरीता निवड झाल्याने, श्री. बनोथ मरुगेन्दर लाल यांचे नाव 
वगळता १२ परिविक्षाधीन भापोसे अधिका-यांचा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैद्राबाद येथे 
आयोजीत करण्यात आलेल्या फेज-२ च्या प्रशिक्षण काळावधीकरीता दि.३१.०१.२०२१ ते २१.०८.२०२१ पर्यंत 
भारतीय पोलीस सेवेतील कनिष्ठ वेतन श्रेणीतील म्हणजेच पे मॅट्रिक्सच्या स्तर १० या वेतन श्रेणीतील “सहाय्यक 
पोलीस अधिक्षकांची” बारा अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार 
शासन आता, खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

भारतीय पोलीस सेवेच्या ७२ व्या तुकडीतील खालील बारा परिविक्षाधीन भापोसे अधिकाऱ्यांकरीता 
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैद्राबाद येथे दि.३१.०१.२०२१ ते दि.२१.०८.२०२१ पर्यंतच्या 
कालावधीत फेज-२ चे प्रशिक्षण आयोजीत करण्यात आले असुन सदर कालावधीकरीता “सहाय्यक पोलीस 
अधिक्षकांची” बारा अधिसंख्य पदे त्या अधिका-यांना नेमुन देण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस अधिक्षक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रशिक्षणा्थीचे नाव प्रशिक्षणासाठी नियुक्‍तीचा जिल्हा 
a श्री. अभिनव त्यागी अहमदनगर 
२ | ait. ager नोपाणी अहमदनगर 
3 | ait. धीरज कुमार बच्चु कोल्हापूर 


झासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस - ०७२० /प्र.क्र.१३५ /पोल-१ 


अ.क्र प्रशिक्षणा्थीचे नाव प्रशिक्षणासाठी नियुक्तीचा जिल्हा 
४ | श्री. गौहार हसन जालना 
५ | श्री. कदम निकेतन बन्सीलाल अमरावती ग्रामीण 
६ श्री. लोढा श्रेणिक दिलीप अमरावती ग्रामीण 
श्री. एम. रमेश नंदूरबार 
श्री.मेरखेलळकर आदित्य धनंजय सांगळी 
श्री.नित्यानंद झा सांगळी 
१० | o | श्री. पंकज कुमावत धुळे 
| 99 | श्री. रावले हुषिकेशा प्रदीप उस्मानाबाद 
१२ । श्रीमती. रितु सातारा 


३. उपरोक्त १२ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या दि.३१.०१.२०२१ ते २१.०८.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीतील 
वेतन व भत्त्यासाठी होणारा खर्च “२०५५ पोलीस - १०९ (१) जिल्हा पोलीस बल” या उपलेखाशिर्षाखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून वेतन व भत्ते या उद्दीष्टामधून सन २०२१ -२२ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
४. Brae निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१२/प्र.क्र.ई६६/१२/वित्तिय सुधारणा, दिनांक ११ 
जुले, २०१२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०७१७१३१०९३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Tushar Vasant 


Qre 
gezgeg 


अ, tra, 
-23f510a80926e9b7ee5db235979452f39e8918118 
209, 


Mahajan i “ 
(तुषार महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई, 
) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
8) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, कोल्हापूर, जालना, अमरावती ग्रामीण, नंदूरबार, सांगली, 

धुळे, उस्मानाबाद, सातारा, 
८) सह संचालक (तांत्रिक), लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई (२ प्रती) 
९) वित्त विभाग (व्यय -७/ वित्तीय सुधारणा - १), मंत्रालय, मुंबई, 
१०) सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई, 
११) अवर सचिव, कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


